प्रधानमंत्री वन धन विकास 
योजना राबविण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमएफपी-२०२०/प्र.क्र.३०/का.३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार भवन, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक - ०३ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा :- 

१) केंद्र शासनाच्या जनजाती कार्य मंत्रालयाचे अधिसूचना क्रमांक -१९/१७/२०१९-आजीविका 
दि.२६/०२/२०१९. 

२) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ०६.०७.२०१९ रोजीची बैठक. 

३) आदिवासी विकास विभाग, झासन निर्णय क्रमांक एमएफपी-२०२०/प्र.क्र.३०/का.३, दिनांक 
०६ मे, २०२० 

४) प्रादेशिक व्यवस्थापक, ट्रायफेड, महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक TFD/ROM/2029-22 
दिनाक १४ सप्टेंबर, २०२१ 

५) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एमएफपी-२०२०/प्र.क्र.३०/का.३, दिनांक 
२० मे, २०२२ 

६) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एमएफपी-२०२०/प्र.क्र.३०/का.३, दिनांक 
२१ एप्रिल, २०२३ 

७) आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक यांचे पत्र क्रमांक प्र.व.वि.यो.- 
२०२०/प्र.क्र.२३/का.८(७)/१०८७, दि.१४.०२.२०२३ 


प्रस्तावना.- 

प्रधानमंत्री वनधन विकास केंद्र ही योजना केंद्र शासनाने कार्यान्वित केळी आहे. भारतीय 
राज्यघटनेच्या पाचव्या अनुसूचित नमूद केलेल्या महाराष्ट्रातील अनुसूचित क्षेत्र व इतर क्षेत्रामधील 
स्वयंसहायता गटातील सदस्यामार्फत गौण वनोउपज गोळा करणे, गोळा केलेल्या गौण 
वनोउपजाचे मूल्यवर्धन करून विक्री करणे या योजनेअंतर्गत आदिवासी क्षेत्रातील आदिवासी 
कुटुंबाचे स्वयंसहायता गट स्थापन करणे व झालेल्या विक्रीचा नफा मूळ गौण वनोउपज गोळा 
करणाऱ्या आदिवासी लाभार्थ्याला मिळवून देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. भारतीय 
जनजाती सहकारी विपणन संघ मर्यादित (ट्रायफेड), भारत सरकार यांचेकडून वन धन केंद्राची 
योजना राबविण्यासाठी संदर्भ क्र.१ नुसार प्राप्त मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यशासनाने स्वतंत्र 
मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केल्या आहेत. सदर शासन 
निर्णयातील तरतुदीनुसार या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आदिवासी विकास 
आयुक्तालय, नाशिक हे राज्य अभिकर्ता संस्था (SIP) म्हणून कार्यरत आहेत. तसेच सदर शासन 
निर्णयान्वये प्रधानमंत्री वन धन विकास योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी 
नेमण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय सुकाणु समितीमध्ये संदर्भ o.g येथील शासन निर्णयान्वये 
सुधारणा करण्यात आली आहे. 


तथापि, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक यांच्या संदर्भ क्र.9 येथील 
दि.१४.०२.२०२३ च्या पत्रात, प्रधानमंत्री वन धन विकास योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएफपी-२०२०/प्र.क्र.३०/का.३ 


करताना आयुक्तालयाच्या स्तरावर कांही तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणी येत असल्याचे नमूद 
करुन सदर योजना शाबरी वित्त व विकास महामंडळ या कार्यालयाकडे हस्तांतरित करण्याची 
विनंती केली आहे. 


उपरोक्त बाब विचारात घेता, प्रधानमंत्री वनधन योजनेची प्रभावी व जलद गतीने 
अंमलबजावणी होण्यासाठी आदिवासी विकास ayaa ar यांच्याऐवजी शाबरी वित्त व 
विकास महामंडळ मर्या,नाशिक यांना राज्य अभिकर्ता संस्था (SIP) म्हणून नेमण्याची तसेच 
तद्नुषंगाने राज्यस्तरीय सुकाणु समितीमध्ये बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यास अनुसरुन संदर्भ क्र.५ व ६ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन सुधारीत शासन निर्णय 
पुढीलप्रमाणे निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

जंगलात निर्माण होणाऱ्या गौण वनोउपजावर आदिवासींच्या परंपरागत ज्ञानाचा, 
कौशल्याचा तसेच आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन गौण वनोउपजावर प्रक्रिया करणे 
व त्याचे मुल्यसंवर्धन करुन त्याची विक्री करणे,त्यामुळे आदिवासींचे जीवनमान उंचावणे हा या 
योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. 


केंद्र शासनाच्या जनजाती कार्य मंत्रालयाचे अधिसूचना क्रमांक - १९/१७/२०१९- 
आजीविका दि.२६/०२/२०१९ अन्वये प्रधानमंत्री वनधन विकास केंद्र ही योजना केंद्र शासनाने 
कार्यान्वित केली आहे. त्याअनुषंगाने, राज्यातील स्वयंसहाय्यता गट (Self Help Groups) 
ज्यामध्ये अनुसूचित जमातीचे किमान Wo टक्के सभासद आहेत त्यांच्या सहाय्याने त्यांचे क्षेत्रात 
मोठ्या प्रमाणात प्राप्त होणाऱ्या गौण वनोउपजाचे (MFP) व इतर बाबींवर मूल्यवर्धन करून त्याची 
विक्री करण्यासंदर्भातील प्रधानमंत्री वन धन विकास ही योजना राज्यामध्ये राबविण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

तसेच सदर योजना राबविण्यासाठी राज्य अभिकर्ता संस्था (SIP) म्हणून शबरी वित्त व 
विकास महामंडळ मर्या., नाशिक यांना मान्यता देण्यात येत आहे. 


योजनेचे स्वरुप :- 

भारतीय जनजाती सहकारी विपणन संघ मर्यादित (ट्रायफेड), नवी दिल्ली यांनी महाराष्ट्रात 
अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीमधील स्वयंसहाय्यता गटाच्या सहाय्याने त्यांचे क्षेत्रात 
मोठ्या प्रमाणात प्राप्त होणाऱ्या गौण वनोउपज व इतर बाबींवर मूल्यवर्धन करून त्याची विक्री 
करण्यासंदर्भात २२० वनधन विकास केंद्र समुह स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केळे आहे. 

प्रधानमंत्री वनधन विकास केंद्र समुह योजना राबविण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई हे नोडल (STATE NODAL AGENCY) विभाग राहील. तर शबरी वित्त व विकास 
महामंडळ मर्या., नाशिक हे राज्य अभिकर्ता संस्था (STATE IMPLEMENTING AGENCY) म्हणून 
कार्य करेल. 

वनधन विकास केंद्र समूहाची स्थापना कशा प्रकारे करावी याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे 
भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित, नवी दिल्ली यांचे 
https://trifed tribal.gov.in/pmvdy/guideline या संकेतस्थळ मार्गदर्शिकेवर उपलब्ध आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएफपी-२०२०/प्र.क्र.३०/का.३ 


त्याअनुषंगाने, सदर योजना राज्यामध्ये राबविण्याकरीता गौण वनोपजाची उपलब्धता 
लक्षात घेऊन त्यांचे मुल्यवर्धन करुन विक्री करण्याकरीता गावपातळीवर स्वयंसहाय्यता गट 
स्थापन करुन वनधन विकास केंद्र समुह निर्माण करण्यांत येईल. भारतीय जनजाती सहकारी 
विपणन संघ मर्यादित (ट्रायफेड), नवी दिल्ली हे पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक वनधन विकास केंद्राच्या 
लाभार्थ्यांच्या प्रशिक्षणाकरीता रु.५.०० लक्ष (रुपये पाच लक्ष फक्‍त) व प्रत्येक वनधन केंद्राच्या 
उपकरणे खरेदीकरीता रु.१०.०० लक्ष (रुपये दहा लक्ष फक्त) इतका निधी या योजनेद्वारे उपलब्ध 
करुन देण्यात येईल. सदर योजनेंतर्गत प्राप्त निधीच्या विनियोगासाठी केंद्र शासनाने मार्गदर्शक 
सुचना दिळेल्या आहेत. त्यानुसार सदर निधी खालील बाबींवर खर्च करणे अपेक्षित आहे. 


अनुक्रमांक खर्च तपशिल निधी 
शिळा गौण वनउपज खरेदी करणे रुपये ५,००,०००/- 
२ प्रशिक्षण आणि क्षमता वृद्धी रुपये ९०,००० /- 
३ मूल्यवर्धित करण्यासाठी लागणारी उपकरणे रुपये ६,२०,०००/- 
४ निरीक्षक (जबाबदार) रुपये ८०,०००/- 
षु मूल्यवधित उत्पादनाचे upto, ब्रॅण्डिग, वाहतूक, | रुपये २,१०,०००/- 
साठवणूक याकरिता. 
एकूण | रुपये १५,००,०००/- 


वनधन विकास केंद्राने पहिला टप्पा यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये 
वनधन विकास केंद्राचे बळकटीकरण करण्यासाठी रु.२०.०० लक्ष (रुपये वीस लक्ष फक्त) इतका 
निधी केंद्र शासन उपलब्ध करुन देण्यात येईल. या बळकटीकरण निधीमधून खालीलप्रमाणे कामे 
घेता येतील. 


» जमिन विकसित करणे (कुंपन, गेट इत्यादी) 2 रु.०३.०० लक्ष 

» अतिरिक्त साठवणूकीसाठी (गोदाम, इमारत इत्यादी) तरतूद-  रु.१२.०० लक्ष 

= अतिरिक्‍त उपकरणांकरीता . रु.०३.०० लक्ष 

= वाहतुकीकरीता (१० केंद्र मिळून) सुविधा ठर रु.०२.०० लक्ष 
वनधन विकास केंद्र स्थापन करणे :- 


१. जवळपासच्या भौगोलिक क्षेत्रातील जास्तीत जास्त २० लाभार्थी मिळून १ 
स्वयंसहाय्यता गट (SHG) मिळून १ वनधन विकास केंद्र समुह स्थापन करण्यात येईल. 
स्वयंसहाय्यता गट हा गावपातळीवरील अथवा आजूबाजूच्या गावातील असावे. स्वयं 
सहायता गटास वन धन बचत गट असे संबोधण्यात येईल. 

२. स्वयंसहाय्यता गटामध्ये जास्तीत जास्त २० लाभार्थी मिळून १ वन धन बचत गट 
(SHG) तयार करावे ज्यात कमीतकमी ८०% पेक्षा जास्त लाभार्थी अनुसूचित जमातीचे 
राहतील. 

३. महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम), पेसा किंवा वनहक्क कायदा अंतर्गत 
ग्रामसभेच्या मान्यतेने स्थापन Hest समिती किंवा स्वत: ग्रामसभा, आदिवासी 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) व स्वयंसेवी 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएफपी-२०२०/प्र.क्र.३०/का.३ 


& वि 


संस्था (NGO) यांचे अस्तित्वात असलेले स्वयंसहायता गट हे वन धन बचत गटाचे 
कार्य HS हाकतात. 


. वनधन बचत गटातील (SHG) सदस्याचे किमान वय १८ वर्ष असणे आवश्‍यक आहे. 


वनधन विकास केंद्र समूहाच्या व्यवस्थापन समितीमध्ये प्रत्येक स्वयंसहायता गटाचा १ 
प्रतिनिधी असणे अपेक्षित राहील व त्यामधून वन धन केंद्र समूहाचा अध्यक्ष व सचिव 
निवडला जाईल. अध्यक्ष व सचिव हे अनुसूचित जमातीचे असणे आवश्‍यक राहील. 


. प्रत्येक वन धन बचत गटाने त्यांच्या नजीकच्या बँकेत बँक खाते उघडणे अपेक्षित आहे. 


हे बँक खाते वन धन बचत गटाच्या नावे असावे, परंतू बचत गटाने यापूर्वी बँक खाते 
उघडलेले असल्यास ते देखील ग्राहय धरता येईल व वन धन बचत गटाचे अध्यक्ष व 
सचिव यांच्या संयुक्‍त स्वाक्षरीने व्यवहार करणे अपेक्षित आहे. 


७. वनधन विकास केंद्र समूहाच्या निर्देशानुसार वन धन बचत गट कार्य करेल. 


qo. 


११ 


१२. 


१३. 


. अस्तित्वात असलेल्या महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम), महाराष्ट्र राज्य 


ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM), पेसा किंवा वनहक्क कायदा अंतर्गत 
ग्रामसभेच्या मान्यतेने स्थापन केलेली समिती किंवा स्वत: ग्रामसभा, आदिवासी 
सहकारी संस्था, स्वयंसेवी संस्था (NGO)/ प्राधिकरण (Agency) यांच्या स्वयंसहायता 
गटांनी सुद्धा वनधन केंद्र समुह स्थापन करण्यात हरकत नाही. त्यासाठी त्यांचे पूर्वी 
तयार झालेले स्वयंसहायता गट फोडण्याची आवश्‍यकता नाही. मात्र प्रत्येक वनधन 
केंद्र समूहात कमीत कमी ३०० लाभार्थी असणे आवश्‍यक आहे. 


. वनधन विकास केंद्र समुह व वन धन बचत गटाची व्यवस्थापन समिती यांच्या सदस्याने 


बँकेत खाते उघडणे अपेक्षित आहे व या समितीने ठरवून दिलेल्या ३ सदस्यांपैकी 
अनुक्रमे अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार याच्या संयुक्‍त स्वाक्षरीने बँक खात्याचे 
व्यवहार करणे अपेक्षित आहे. 

वनधन केंद्र वर्षभर कार्यान्वित ठेवण्याकरीता गौण वनोउपजामध्ये समाविष्ट नसलेल्या 
सिताफळ, जंगळी आलं, फणस, समिधा, पळसपान व कृषीउपज इत्यादींचे मुल्यवर्धन 
करणे या बाबी ग्राहय धरण्यात येतील. 


.वनधन विकास समूहास मंजुरी पत्र प्राप्त झालेनंतर वनधन विकास समूह व वनधन 


बचत गट यांनी नामफलक लावणे अपेक्षित आहे. 

वन धन विकास केंद्र समूहातील ३०० लाभार्थ्यांची माहिती भारतीय जनजाती सहकारी 
विपणन संघ मर्यादित, नवी दिल्ली यांचे मार्फत विकसित केलेले “TRIFED” या 
मोबाईल Sar समाविष्ट करण्यात यावी तसेच सदरीळ अँपमध्ये वन धन 
समूहानजीक खरेदी केंद्र, साठवणूक केंद्र व वन धन केंद्र समूहाची संपूर्ण माहिती जसे 
की वन धन समूहाचे बँक खाते क्रमांक, व्यवसाय आराखडा इत्यादीचा समाविष्ट करून 
TRIFED च्या VDIS Dashboard मध्ये upload करावा.सदर Digitalization संबंधीत 
प्रकल्प अधिकारी यांनी वन धन केंद्र समूहामार्फत करून घेणे अनिवार्य राहील. 
(परिशिष्ट क्र. ७) 

वनधन विकास केंद्राला स्थानिक स्तरावर सहकार्य करण्यासाठी राज्य अभिकर्ता 
संस्था (शबरी वित्त व विकास महामंडळ मर्या., नाशिक) मधील शाखा व्यवस्थापक 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएफपी-२०२०/प्र.क्र.३०/का.३ 


आणि महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक हे 
संबंधित क्षेत्रात योजना राबविण्यास सहकार्य करतील. 

१४.वन धन विकास केंद्र समूहाने आपली मूल्यवर्धित उत्पादने (प्रक्रिया करून,पॅकेजिंग, 
वन धन केंद्र समूहाचे ब्रांडींग,ळेबलिंग करून) ट्रायफेड कडे नोंद करणे अनिवार्य 
राहील. 

१५.वन धन विकास केंद्र समूहाने सर्व मूल्यवर्धित उत्पादनांसाठी FSSA, ७98१, GMP 
प्रमाणपत्रे सादर करणे आवश्‍यक असेल. 

१६.वन धन केंद्र समूहाने दर आठवड्याला खरेदी विक्री अहवाल संबंधीत प्रकल्प 
कार्यालयाकडे सादर करणे अनिवार्य आहे. सदरचा अहवाल प्रकल्प कार्यालयाने राज्य 
अभिकर्ता संस्थेस सादर करणे बंधनकारक राहील. 

१७.वन धन विकास केंद्र योजनेचा एकत्रित अहवाल (खरेदी, विक्री, निधी वाटप, 
मूल्यवर्धित उत्पादने) दर आठवडयाला शाबरी वित्त व विकास महामंडळ मर्या., नाशिक 
(SIA) कडून TRIFED प्रादेशिक कार्यालय महाराष्ट्र व नोडल विभागाला कळवणे 
अनिवार्य राहील. 

१८. वनधन विकास केंद्र समुह हे गौण वनोउपजाचे संगोपनाची प्रक्रिया करण्यासाठी 
कार्य करत असताना त्या गौण वनोउपजाचे मूळ STATS बाधा होणार नाही व शाश्वत 
पध्दतीने त्याचा उपयोग केला जाईल, याची खबरदारी घेण्यात यावी. 

१९.वनधन विकास केंद्र समूह वरीलप्रमाणे कार्यवाही करत नाही असे आढळल्यास राज्य 
अभिकर्ता (शबरी वित्त व विकास महामंडळ मर्या., नाशिक) /प्रकल्प अधिकारी याबाबत 
पुढील आर्थिक अनुदान देणेबाबत निर्णय घेतील. 


राज्यस्तरीय सुकाणू समिती ( State Steering Committee) खालीलप्रमाणे :- 


गि . | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,आदिवासी विकास विभाग | अध्यक्ष 
मंत्रालय, मुंबई 


२. । व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास | सदस्य सचिव 
महामंडळ मर्या.नाशिक 


३. । व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी | सदस्य 
विकास महामंडळ मर्या.नाशिक 


४. । विभागीय व्यवस्थापक, ट्रायफेड,महाराष्ट्र सदस्य 

५. | गौण वनोपज अधिकारी,ट्रायफेड, महाराष्ट्र सदस्य 

६. ।वित्तव लेखा परीक्षण अधिकारी, ट्रायफेड, महाराष्ट्र सदस्य 

७. | निरीक्षण,मूल्यांकन,दस्तऐवजीकरण अधिकारी,ट्रायफेड महाराष्ट्र | सदस्य 

८. | मान्यताप्राप्त वन धन विकास केंद्राचा प्रतिनिधी सदस्य 

९ ख्यातनाम गैरसरकारी संस्थाचा (Non-Government | सदस्य 
Organization) प्रतिनिधी 


१०. | ०. | अभिसरण भागीदार निमंत्रित सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएफपी-२०२०/प्र.क्र.३०/का.३ 


समितीची कार्यकक्षा :- 


> समितीची बैठक तीन महिन्यातून घेण्यात यावी. 
> योजनेमध्ये काही बदल करावयाचे असल्यास ते समितीच्या मान्यतेने करण्यात 
यावे. 


वनधन विकास केंद्राचे प्रस्ताव प्राप्त करुन त्याची तपासणी व शिफारस करण्याची खालीलप्रमाणे 


समिती स्थापन करण्यांत येत आहे. 
१. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प - अध्यक्ष 
२. ट्रायफेड महाराष्ट्र प्रतिनिधी - सदस्य 
३. संबंधित संस्था (MO) /॥॥॥१/॥॥/॥॥5_॥॥/स्वयंसेवी संस्था - निमंत्रित सदस्य 
४. वन धन विकास केंद्र समूह अध्यक्ष - निमंत्रित सदस्य 
५. आदिवासी विकास निरीक्षक (संबंधीत) - सदस्य 
६. लेखापाल, शबरी आदि.वित्त व विकास महामंडळ - सदस्य 
७. शाखा व्यवस्थापक - सदस्य सचिव 
समितीची कार्यकक्षा :- 


> समितीची बैठक दर महिन्याला घेण्यात यावी. 
> वन धन केंद्र समुहाचे प्रस्तावाची तपासणी करून मंजूरी करिता राज्य अभिकर्ता 
संस्थेकडे पाठवावे. 


वनधन विकास केंद्रास मंजूरी देण्याबाबतची कार्यपध्दती :- 


१, 


वनधन विकास केंद्र समुह उभारणीकरीता अर्ज सोबत जोडलेले परिशिष्ट-१,२,३,४ व ५ 
(व्यवसाय आराखडा) संबंधित जिल्हा समितीकडे/प्रकल्प कार्यालय अथवा अभिकर्ता 
संस्था (शाबरी वित्त व विकास महामंडळ मर्या., नाशिक) यांचेकडे सादर करावेत. 


., जिल्हास्तरीय समितीकडे अथवा प्रकल्प कार्यालयाकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची छाननी 


करुन सदर प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीस्तव अभिकर्ता संस्था (हबरी वित्त व विकास 
महामंडळ मर्या., नाशिक) यांचेकडे अग्रेषित करावेत. 


. अभिकर्ता संस्था (शाबरी वित्त व विकास महामंडळ मर्या., नाशिक) यांनी मंजूर केलेल्या 


वनधन केंद्राचा प्रस्ताव राज्य शासनामार्फत (नोडल विभागामार्फत) भारतीय जनजातीय 
सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (ट्रायफेड), नवी दिल्ली येथे मंजूरीसाठी पाठविले 
जातील. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (ट्रायफेड), नवी 
दिल्ली यांचेकडील कार्यकारिणी समिती त्यास मान्यता देऊन राज्य शासनास कळवेल. 


. मंजूर वनधन केंद्रास अभिकर्ता संस्था (शबरी वित्त व विकास महामंडळ मर्या., नाशिक) 


प्रकल्प कार्यालयामार्फात वन धन समूहाला मंजुरीचा आदेशा प्रदान करेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएफपी-२०२०/प्र.क्र.३०/का.३ 


वन धन केंद्रासाठी लागणारा निधी :- 


१, 


केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक वनधन विकास केंद्राच्या 
लाभार्थ्यांच्या प्रशिक्षणाकरीता रु.५.०० लक्ष (रुपये पाच लक्ष Had) व प्रत्येक वनधन 
केंद्राच्या उपकरणे खरेदीकरीता रु.१०.०० लक्ष (रुपये दहा लक्ष फक्त) इतका निधी या 
योजनेद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच वनधन विकास केंद्र समुह 
बळकटीकरणासाठी रुपये २०.०० (रुपये वीस लक्ष फक्त) इतका निधी प्राप्त होईल. 
सदरचा निधी राज्य अभिकर्ता संस्था (शबरी वित्त व विकास महामंडळ मर्या., नाशिक) 
यांच्या बँक खात्यात जमा होईल. 


. शबरी वित्त व विकास महामंडळ मर्या., नाशिक द्वारे सदर निधी प्रकल्प अधिकारी, 


आदिवासी विकास विभाग यांना वर्ग करतील. 


. प्रकल्प अधिकारी हे सदर निधीचे वाटप थेट वन धन विकास केंद्र समूहाच्या खात्यावर वर्ग 


करतील. निधी वर्ग करताना संबंधीत वन धन केंद्र समूहाच्या प्रतिनिधीना याची माहिती 
असेल. यामध्ये संबधीत संस्थेचा हस्तक्षेप नसावा. 


, निधी वितरण हे चेक मार्फत सर्व लाभार्थ्यांची बैठक घेऊन सर्वासमोर करण्यात यावे. 
. वनधन विकास केंद्र समुहास खेळते भांडवल (Working capital) न्यूक्लियस बजेट 


योजनेंतर्गत रुपये ७.५० लक्षच्या (रुपये सात लक्ष पन्नास हजार फक्त) मर्यादेत उपलब्ध 
करण्यांत येईल. प्रकल्प अधिकारी स्वत: सदर निधी वनधन विकास केंद्र समुहास वर्ग करु 
शकतील. ही रक्‍कम ना-परतावा राहील. 


. वनधन केंद्र समुहास प्राप्त निधी वापराबाबत लवचिकता देण्यात आली आहे. उदा. एखाद्या 


वन धन स्वयंसहायता गटाला प्रशिक्षणाची आवश्‍यकता नसल्यास सदरचा निधी वनधन 
विकास केंद्र समूहास इतर बाबींकरीता राज्य अभिकर्ता संस्था (SIA) (शबरी वित्त व विकास 
महामंडळ मर्या., नाशिक) यांच्या मान्यतेने वापरू शकतील. 


. ज्या स्वयंसहायता गटांकडे मूल्यवर्धन करण्याकरीता उपकरणे उपलब्ध आहेत त्यांनी 


सदरचा निधी दुसऱ्या बाबींवर राज्य अभिकर्ता संस्था (SIA) (हबरी वित्त व विकास 
महामंडळ मर्या., नाशिक) यांच्या मान्यतेने वापरावा. 


. वनधन विकास केंद्र समूहास लागणारी उपकरणे (मशिन्स) इत्यादी राज्य अभिकर्ता संस्था 


(5॥॥)/प्रकल्प कार्यालय यांनी GEM PORTAL अथवा ई-निविदा प्रक्रिया GFR राबवून 
वनधन विकास केंद्र समूहाला उपलब्ध करून देतील. 


. वनधन विकास केंद्राला वाहतुकीसाठी वाहन खरेदी करणे तसेच साठवणुकीसाठी गोदाम 


बांधणे इत्यादी बाबींकरीता निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. परंतु वनधन विकास 
केंद्र वाहतूक व साठवणूकीसाठी जागा भाडेतत्वावर घेऊ शकतात. 


वन धन विकास केंद्राची तपासणी :- 


१, 


वनधन विकास केंद्र समुह सुरळीत चाळू आहे किंवा कसे यासाठी प्रकल्प समितीमार्फत 
तपासणी करण्यात यावी. तसेच शाबरी वित्त व विकास महामंडळ मर्या., नाशिक यांनी 
नेमून देण्यात आलेले अधिकारीसुद्धा वन धन केंद्र समुहाची तपासणी करतील. तपासणीत 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएफपी-२०२०/प्र.क्र.३०/का.३ 


काही अनियमितता आढळल्यास वनधन विकास केंद्र समूहावर योग्य ती कायदेशीर 
कार्यवाही करण्यात येईल. 


. त्याचप्रमाणे भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (ट्रायफेड), नवी 


दिल्ली यांचेकडून वेळोवेळी त्रयस्थ संस्थेमार्फत वनधन विकास केंद्र समूहाची तपासणी व 
त्याचे मुल्यमापन करण्यात येईल. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ 
मर्यादित (ट्रायफेड), नवी दिल्ली यांच्या अधिकाऱ्यांना व त्यांनी नेमलेल्या त्रयस्थ संस्थेस 
तपासणीसाठी वनधन विकास केंद्र समुह योग्य ते सहकार्य करेल. 


उपयोगिता प्रमाणपत्र :- 


परिशिष्ट-६ प्रमाणे उपयोगिता प्रमाणपत्र वनधन विकास केंद्र समूहाने प्रकल्प कार्यालय, 


तसेच शाबरी वित्त व विकास महामंडळ मर्या., नाशिक यांचेकडे सादर करावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०३१५१४०८७९२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAVINDRA PANDURANG ७016 


RAV | N D RA DN: CN = RAVINDRA PANDURANG GOTE, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


PANDURANG GOTE seeartnenr न्न 


Date: 2023.11.03 15:22:51 +05'30' 


(रविंद्र गोटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 


. मा. मंत्री (सवी यांचे खाजगी सचिव 


४. मा. राज्यमंत्री (सवी यांचे खाजगी सचिव 


. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

. संबंधित जिल्ह्याचे स्थानिक खासदार 

. संबंधित स्थानिक विधानसभा सदस्य. 

. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
ग» 


प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.प्रधान सचिव, कृषी विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.प्रधान सचिव (महिला व बाळ विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
१२.सर्व जिल्हाधिकारी. 

१३.संचालक, पणन, पुणे 

१४.विभागीय व्यवस्थापक, ट्रायफेड, नवी मुंबई. 

१५.व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएफपी-२०२०/प्र.क्र.३०/का.३ 


१६.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM), 
बेलापूर, नवी मुंबई. 
१७.नियंत्रक, वैध मापनशास्त्र, मुंबई. 
१८. आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक 
१९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, 
नाशिक. 
२०.व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक. 
२१.संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
२२.जिल्हा वन अधिकारी. 
२३.संबंधित जिल्ह्याचे प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास. 
२४.संबंधित जिल्ह्याचे सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र. 
२५.संबंधित प्रादेशिक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ 
मर्या., नाशिक. 
२६.संबंधित शाखा व्यवस्थापक, शाबरी वित्त व विकास महामंडळ मर्या., नाशिक 
२७.वित्त विभाग (व्यय-१४), मंत्रालय, मुंबई. 
२८. निवडनस्ती, कार्यासन-3, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 


Z| XK] “८०५ | “७ | “० | 


परिशिष्ट-९ 

वनधन केंद्राबाबतचा तपशील 
वन धन केंद्राचे नाव 
केंद्राचे गाव, तालुका,जिल्हयाचे नाव 
अध्यक्षाचे संपुर्ण नाव / मोबाईल नंबर 
उपाध्यक्षाच संपुर्ण नाव / मोबाईल नंबर 
वन धन केंद्राच्या बॅकेबाबतचा तपशील 
अ) बँकेचे नाव 
ब) बँकेचा IFSC कोड क्रमांक 
क) बँक खाते क्रमांक 


६ वन धन केंद्रास सहाय्य करणा-या स्वंयसेवी संस्थेचे नाव (MAVIM / MSRLM /NGO) 


ज्या गोणवनउपजावर कार्य करणार आहे त्याचे नाव व थोडक्यात Business Plan. 


aA धन केंद्र aA धन केंद्र 
उपाध्यक्षाची स्वाक्षरी अध्यक्षाची स्वाक्षरी 


AAMT he अंतर्गत तयार झालेल्या बचतगटाचा तपशील 
परिशिष्ट-२- 


अ.न बचतगटाचे | पाडा |बचत गटाच्या । बचतगटाच्या | मोबाईल | लाभार्थी बचतगटाच्या बँकेचा तपशील 


बँकेचे | बँकेचा IFSC 
नाव कोड 


हा... 0. शी. १. ह. :.. | > |: >> 
as 2. ee ae es ee ee 
7-2 eS 
[a (Sa (es 
1. (a a ee 
Se ee जळी 
ee SES 
मिळण क्या a a | अ ee कत 
ee a ea _ .. ॥.. ५: ee 


टिप:-जास्त बचतगट असल्यास वेगळा कागद जोडावा. 


'परिशिष्ट-३ 
SAMA केंद्रातील बचत गटांचा तपशील 


१ ।वबनधन केंद्राचे नाव 


ae 
——— sl 
ed 
—— 
— 


परिशिष्ट-४ 


बचतगटाच्या लाभार्थ्यांचा तपशील 


अ.नं 


लाभार्थ्यांचे 
नाव 


'पाडा 


अनुसुचित 
जातीचे 
आहेत काय? 


ule जात 


Erol 
नाव 


बँकेचा 
IFSC 
कोड 


बॅक 
खाते 
क्रमांक 


आधार 
क्रमांक 


मोबाईल 


क्रमांक 


स्वाक्षरी 


१७ 


२७ 


परिशिष्ट क्रमांक-५ 
वन धन केंद्राचे व्यवसाय नियोजन ( Business plan) 


मुल्यवर्धन करणा-या गौणवनउपजाच्या नावासह तपशील 


मुल्यवर्धन करणा-यासाठी लागणा-या साहित्याचा तपशील 


मुल्यवर्धभ करणेकरीता आवश्यक प्रशिक्षणाचा तपशील 


ब्रँडिंग व विक्रीबाबतचे नियोजन 


वनधन केंद्रास सहाय्य करणा-या स्वंयसेवी संस्थेचे नाव ब तपशील (MAVIM /MSRLM / 
NGO) 


ज्या गोणवनउपजावर कार्य करणार आहे त्याचे नाव ब थोडक्यात Business plan. 


टिप:-जास्त बचतगट असल्यास वेगळा कागद जोडावा. 


अ.न 


परिशिष्ट क्रमांक-६ 
वन धन केंद्राचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) Form &ागर-१९-५ 


, पत्रातील क्रमांक व 


cig मंजुर रक्‍कम रु. 


-- (अक्षरी रुपये ------------------------ ) आमच्या बन धन केंद्रास 
शबरी आदिवासी वित्त ब विकास महामंडळाकडुन------------------- 
Spee यी पत्रान्वये प्राप्त झाले आहे. 


सदरच्या निधी पैको रक्‍कम रुपये---------------- ही सन ------- या 
आर्थिक वर्षात ज्या बाबींसाठी मिळाली होती त्याच बाबींसाठी 
वापरण्यात आलेली आहे.उपरोक्‍त निधी पैकी रक्‍कम रुपये----------- 
वड वलकाव डड भाड निधी शिल्लक आहे. 


मी खात्रीपुर्षक नमुद करु इच्छितो की, ज्या बाबीसाठी अनुदान मंजुर झाले होते त्याच बाबींसाठी ते खर्च 
करण्यात आले. 


वन धन केंद्र वन धन केंद्र 
उपाध्यक्षाची स्वाक्षरी अध्यक्षाची स्वाक्षरी 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएफपी-२०२०/प्र.क्र.३०/का.३ 


परिशिष्ट ७ 


वन धन विकास केंद्र समूह मंजूर करताना पारदर्शकता असावी या हेतूने भारतीय जनजाती सहकारी 
विपणन संघ मर्यादित(ट्रायफेड), नवी दिल्ली मार्फत ऑनलाईन पोर्टल विकसित करण्यात आले. सदर 
योजना हि पूर्ण देशात राबवित असल्या कारणाने प्रत्येक लाभार्थ्यांची माहिती या पोर्टल द्वारे दिसून येते. 


सर्व प्रथम निरीक्षक आयडी हा सदर प्रकल्प अधिकारी कार्यालयातून घ्यावा ( MO ID) 

प्रकल्प अधिकारी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यांनतर छाननी करतील व संबंधित संस्थांना निरीक्षक आयडी 
देतील. 

wre आयडीने ट्रायफेड द्वारे विकसित httos://trifed.tribal.gov.in/vdvk/auth/login.php या 
पोर्टल मध्ये लॉगिन करावे. 


. सर्वप्रथम 300 लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्याकरिता सर्व्हेअर (Surveyor) आयडी निर्माण करावा. 
, पर्यवेक्षक आयडी (supervisor ID) निर्माण करावा आणि त्यात संबंधित सर्व्हेअर चे मॅपिंग करावे. 


पुढे ट्रायफेड ने विकसित केलेल्या TRIFED या मोबाईल अँप द्वारे सर्व्हेअर आयडी ने लॉग इन 
करून सर्व ३०० लाभार्थ्यांचा सर्वे, स्थानिक हातबाजार , साठवणूक केंद्र यांची माहिती भरून घ्यावी 
व पर्यवेक्षकाने आपल्या आयडी वरून संबंधित माहिती सत्यापित (Verity) करावी. 

निरीक्षक संस्थांच्या आयडी वरून प्रस्ताव (VDY Proposal) सादर करावे व त्याची प्रत 
प्रस्तावासोबत सादर करावी. 


. सदरपोर्टल द्वारे सादर केलेल्या प्रस्तावाची प्रत स्थानिक प्रकल्प अधिकारी तपासतील व प्रस्ताव 


स्वीकारतील. 


(वरील प्रक्रियेमध्ये अडचण आल्यास संबंधित प्रकल्प कार्यालयामध्ये कळवावे तसेच प्रकल्प अधिकारी हे 
संबंधित तक्रार ट्रायफेड ला trifedmumbai@tribesindia.com या मेळ आयडी द्वारे कळवतील) 


